पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील,भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड 
मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) “गट- ब (अराजपत्रित)' 
व “गट -क' संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या 
कोटयातीलळ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 
राज्यस्तरीय निवड समितीची स्थापना 
करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२१५/आस्थापना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:-१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.५४/१३-अ, 
दिनांक ४ मे, २०२२ 
२. शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क., 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२२ 
३. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन,प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.१३६/१३-अ, 
दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना:- 


भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
“गट-ब(अराजपत्रित)', 'गट-क* व “गट-ड'* संवर्गातील नामनिर्देडानाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने 
भरण्याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय, दि.४ मे, २०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये, या 
पदभरतीसाठी स्थापन करावयाच्या जिल्हा निवड समिती/ प्रादेशिक निवड समिती / राज्यस्तरीय 
निवड समितीची रचनाही निर्धारीत करण्यात आली आहे. सदर सूचनांनुसार प्रशासकीय विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयनिहाय समित्यांची स्थापना करावयाची आहे. तथापि या विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांच्या कामकाजाचे स्वरूप तसेच दुय्यम निवडमंडळाच्या कक्षेतील 
सद्य:स्थितीत भरावयाच्या पदांची संख्याही मर्यादित असल्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयासाठी वेगळी 
राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणे व्यवहार्य होणार नाही. यासाठी प्रशासकीय सुलभतेसाठी सर्व 
क्षेत्रिय कार्यालयांची एकच निवड समिती स्थापन करण्याचा निर्णय विभागाच्या स्तरावर घेण्यात आला 
आहे. त्यानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, पुराभिलेख 
संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य 
अकादमी, दर्शनिका विभाग, मुंबई, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई व पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र 
कला अकादमी, मुंबई या सात क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२१५/आस्थापना 


शासन निर्णय :- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये 
संचालनालय, पुराभिलेख संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी 
व गुजराती साहित्य अकादमी, दर्शनिका विभाग, मुंबई, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई व 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी,मुंबई या सात क्षेत्रिय कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील,भूतपूर्व 
दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 'गट- ब 
(अराजपत्रित)' व “गट-क? संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातीलळ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी 
राज्यस्तरीय निवड समितीची स्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


cal संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. । संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई सदस्य 

३. | कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग, मुंबई सदस्य 

४. | संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई सदस्य 

५. । प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला | अतिरिक्‍त सदस्य व 
अकादमी,मुंबई मागासवर्गीय प्रतिनिधी 

६ | सह संपादक, दर्शनिका विभाग, मुंबई सदस्य, महिला प्रतिनिधी 
सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती | सदस्य 
साहित्य अकादमी, मुंबई 

८. । सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई सदस्य सचिव 

2. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व 3 येथील शासन निर्णयान्वये भरती प्रक्रिया 


राबविण्यासंदर्भातील एकत्रित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर सूचनांनुसार, तसेच 
यासंदर्भात वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या पदभरतीच्या टक्केवारीचे अनुपालन करून, उपरोक्त प्रमाणे गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीने विहीत कार्यपध्दतीनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. सदर समितीला आवश्यक ती सर्व माहिती विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी 
सर्वस्वी विभागातील संबंधित प्रशासकीय कार्यासने व क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१४१२०३५०८४२३ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
IN: =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURI 


UMANT 
DINKAR PASHTE: 


Date: 202: 


(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ea 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कायी), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२१५/आस्थापना 


४. उप सचिव, का.१३/अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
५. उप सचिव, आ.पु.क, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 

६. संचालक,पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय,मुंबई. 

७. Gas, witches संचालनालय,मुंबई. 

८. कार्यकारी संपादक व सचिव,दर्शनिका विभाग,मुंबई. 

९. संचालक,सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

१०. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई. 

११. सह संपादक, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

१२. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी,सिंधी व गुजराती अकादमी, मुंबई. 
१३. सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


